पथकिनारवर्ती नियमातील इमारत रेषा व नियंत्रण रेषांच्या 
अंतरामध्ये सुधारणा करणेसाठी समिती गठीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरबीडी-२०१८/प्र.क्र.१३८/रस्ते-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-०४ मे, २०१८ 
प्रस्तावना:- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासन निर्णय क्र.आरबीडी-१०८१/८७१/रस्ते-७, दिनांक ९.३.२००१ च्या निर्णयान्वये 
पथकिनारवर्ती नियमात एक सूत्रता आणण्यासाठी इमारत रेषा व नियंत्रण रेषांची अंतरे विहित केळी आहेत. तथापि 
शासनस्तरावर पथकिनारवर्ती नियमामध्ये विहित केलेल्या अंतराममध्ये शिथिलता देण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत 
असतात. सद्य:स्थितीत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांचे अवळोकन केळे असता या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली 
आहे. 
याकरीता शासनाने सध्याच्या पथकिनारवर्ती नियमामधीळ इमारत/नियंत्रण रेषांच्या अंतराबाबत विचारविनीमय 
करून सुधारणा करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 
पथकिनारवर्ती नियमात सुधारणा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 
प्रधान सचिव (सा.बां.) अध्यक्ष 
प्रधान सचिव (महसूल) सदस्य 
प्रधान सचिव (नगरविकास) सदस्य 
सचिव (रस्ते) (सा.बां.) सदस्य 
उप सचिव (रस्ते) (सा.बां.) सदस्य सचिव 
समितीची कार्यकक्षा :- 


(१ अस्तित्वातील पथकिनारवर्ती नियमामधील इमारत रेषा, नियंत्रण रेषा, सेवा रस्ते याबाबत सर्वंकष अभ्यास 
करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनास शिफारशी करणे. 

(२ पथकिनारवर्ती नियमाच्या पालनासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगर विकास विभाग तसेच महसुल 
विभागांच्या Online परवानगी देण्याबाबत संगणकीकरणासाठी एकसुत्रता व त्यासाठी करावयाच्या 
कार्यवाहीची पध्दत सुचविणे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०४१२३७२००६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार व 
Sulbha Narendra Pore पाक 


IN: 
st 
5A. 
6 =! 
Date: 2918.05.04 12:38:48 +05'30' 


(सु. न.पोरे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


1a687a7bd8c12d2dd613475131 


प्रत, 
प्रधान सचिव (महसूल)म.व.व.विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव (न.वि. 
वि.) नगर विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
५. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
६. सर्व मुख्य अभियंता सा.बां.प्रा.विभाग 
. उप सचिव (रस्ते) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
८. निवडनस्ती (रस्ते-७) 


Cc 40 A -0 


